आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता कृषी 
उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान-वाणिज्यिक पिके (कापूस, 
ऊस) अंतर्गत निधी वितरण. 
कापूस - (केंद्र हिस्सा - २४०१ ॥५७५) 
(राज्य हिस्सा - 2809 A ५८४) 
ऊस - (HARA - २४०१॥५९३) 
(राज्य हिस्सा - २४०१ A ६०१ 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - ३० ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. F.No.20-27/2017-NFSM (CA-V), Dt.21.06.2023. 
३) कृषीव पदुम विभागाची नस्ती क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र. ८८/४-ओ. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता केंद्र हिस्सा 
रु.१६.३८ लाख (कापूस - रु.९.४८ लाख व ऊस - रु.६.९० GI) प्राप्त झाला आहे. 


त्यास अनुसरुन कापूस व ऊस या पिकांकरीता केंद्र हिस्सा रु.१६.३८ लाख (कापूस-रु.९.४८ 
लाख व ऊस -रु.६.९० लाख) व समरुप राज्य हिस्सा रु.१०.९२ लाख (कापूस - रु. ६.३२ लाखव व 
ऊस - ४.६० लाख) असा एकूण रु.२७.३० लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त 
विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २४०१-कृषी उन्नती 
योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता केंद्र हिस्सा रु.१६.३८ लाख 
(कापूस-रु.९.४८ लाख व ऊस -रु.६.९० लाख) व PAST राज्य हिस्सा रु.१०.९२ लाख (कापूस - 
रु.६.३२ लाख व व ऊस - ४.६० लाख) असा एकूण रु.२७.३० लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | वाणिज्यिक | लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ । सदर शा.नि. अन्वये 
पिके केंद्र/राज्य मधील वितरीत करण्यात 
हिस्सा अर्थसंकल्पित | येत असलेली तरतूद 
तरतूद 
oa २ ३ 1 ok | षु ६ 
कृषी उन्नती २४०१ए५७५ ६३.९९ ९.४८ 
योजना-राष्ट्रीय कापूस केंद्र हिस्सा 
सुरक्षा अभियान २४०१ए५८४ ३३, ४१.९९ ६.३२ 
वाणिज्यिक राज्य हिस्सा | अर्थसहाय्य 
पिके क ल १९.९९ ६.९० 
(कापूसवऊस) | ऊस केंद्र हिस्सा 
aes १२.९९ ४.६० 
राज्य हिस्सा 
एकूण १३८.९६ २७.३० 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.२७.३० लाख (अक्षरी रुपये सत्तावीस लाख तीस हजार फक्त) इतका निधी 


खालील अटिंच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


१. सदर निधी विहीत पध्दतीने व नियमानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


२. विमा हप्त्याचे प्रदान करताना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाचे पाळन करण्याची 
जबाबदारी विभागाची राहील. 


३. विशेष घटक योजनेचा निधी संबंधित घटकांच्या ळाभार्थ्याकरीताच खर्ची पडेल याची दक्षता 
विभागाने घ्यावी. 


४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


६. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी सदरचा खर्च आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातच नोंदविला 
जाईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


७. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
तथापि, आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रात मात्र वैयक्तिक लाभाच्याच योजना घेण्यात याव्यात. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9६२३/व्यय-१४, दि.१०.०८.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०८३०१५४४१९३१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8a71 


cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharash' 
seri 


tra, 
jalNumber=F617DED8E7 182679ED107E63511160B 


BHAWARI nAAENOMAGEARAORAAR 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


